महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + FS पे 
रुपये ५,४०० या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.३७७/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :-१) शासन आदेशा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः बदली-२०१७/प्र.क्र.२०२/सेवा ३, 
दिनांक ३१.०५.२०१७. 

२) शासन आदेशा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा 3, 
दिनांक ०७.१२.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.४८८/सेवा 3, 
दिनांक १५.१२.२०१७. 

8) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.४८८/सेवा 3, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 

५) शासन आदेड़ा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा 3, 
दिनांक १२.०३.२०१८. 


६) शासन Sa क्र बदली २०१८/प्र.क्र.३७/सेवा-३, दि.३१.०५.२०१८ 


शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये 
५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाचा येथील क्र. १ ते ६ येथे नमूद शासन आदेशान्वये 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


करण्यात आलेल्या बदली आदेशामध्ये अंशात: बदळ करुन खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथे 


दर्शविलेल्या पदावर सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव शासन आदेश दि. सुधारीत पदस्थापना 
१०.१०.२०१७,दि.०७.१२.२०१७, 
दि.१५.१२.२०१७, 
दि.०७.०३.२०१८ 
दि.१२.०३.२०१८ व 
दि.३१.०५.२०१८ अन्वये 
दिलेली पदस्थापना 
१. | , २. ३. PB 
शि डॉ UU उपाध्याय प्राआ कें खांडस जि.रायगड  ।प्राआके see ता कल्याणजि 
ठाणे 
२ | डांगीताकदम प्राआ के आजदे प्राआ के खडवली जि ठाणे 
३ | डॉ खटावकर पांडुरंग रायाप्पा प्रा आ कें वाळवा ता राधानगरी प्रा आ के नरसिहवाडी ता 
जि कोल्हापूर शिरोळ जि कोल्हापूर 
४ | डा दत्तात्रय माधव जुन्नरकर प्राआ के कोहोर नाशीक प्रा आ के समशेरपुर ( देवठाण) 
ता अकोले,जि अहमदनगर 
५ | ST ASST UT जेस्वाल प्रा आ केंद्र कोनसरी ता चामोर्शी | सा रु गडचिरोली 
जि गडचिरोली 
७ | डॉ मनिषा आर वळवी उ जिरु नवापूर जि.नंदुरबार ।प्राआकेधनराटता नवापूर जि 
नंदूरबार 
८ | डा नामदेव साधू गाड ग्रा रु घोडेगांव जि पुणे बदली रद्द करुन सध्याच्या 
पदावर दि.३१.०५.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ 
९ । डा प्रतिभा अशोक थोरात प्रा आ के येडशी जि.  स्रीरुनेकनूरजिबीड 
उस्मानाबाद 
7 o | डा एम आर जायभाये प्रा आ केंद्र सोमावल ता.तळोदा | उ जिरु गेवराई जि बीड 


जि.नंदुरबार 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव शासन आदेश दि. सुधारीत पदस्थापना 
१०.१०.२०१७,दि.०७.१२.२०१७, 
दि.१५.१२.२०१७, 
दि.०७.०३.२०१८ 
दि.१२.०३.२०१८ व 
दि.३१.०५.२०१८ अन्वये 
दिलेली पदस्थापना 
7 १ | डा मिलिद लक्ष्मण साळुंखे ग्रारुमालवण जि सिधूदूर्ग ग्रा रु नेसरी ता गडहिंग्लज जि 
कोल्हापूर 
१२ | डा सुरेखा अनंत बोड उ जिरु शिरपूर ता धुळे जिल्हाधिकारी यांनी केलेली 
बदली रद्द करुन ग्रा रु जेताने 
जि धुळे येथे 
१३ | डा शोख हसीबोद्दीन सखाऊद्दीन ।ग्रारु फुलंब्री जि औरंगाबाद दि.३१.०५.२०१८ रोजीच्या 
आदेशान्वये केलेली बदली रद्द 
करुन ग्रा रु पाथरी जि परभणी 
येथे 
१४ | डा रविंद्र धोडीबा माळी ग्रारु चंदवड जि कोल्हापूर ग्रा रु पांगरी ता बार्शी जि 
सोलापूर 
१५ | डा भारती खंडेलवाल स्री रूग्णालय उल्हासनगर-४ | पोलीस रुग्णालय नागपाडा जि 
जि.ठाणे मुंबई 
१६ | डा दिपा विजय भोसले उजिरू कराड जिसातारा उजिरुबारामती जि पुणे 
१७ | डा सतिश साबळे प्रा आ के डाब अक्कलकुवा जि | ग्रा रु सोयगाव जि औरंगाबाद 
नंदुरबार 
१८ | डा महेश महादेव जाधव प्राआ के कसाल जि सिंधुदुर्ग । दि.३१.०५.२०१८ रोजीच्या 
आदेशान्वये केलेली बदली रद्द 
करुन प्रा आ कें खरसुंडी जि 
सांगली येथे दि.३१.०५.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ 
१९ | डा दर्शन अशोक वाठ जिल्हा प्रशिक्षण केद्र नागपूर । फिरते देखभाल पथक नागपूर 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव शासन आदेश दि. सुधारीत पदस्थापना 
१०.१०.२०१७,दि.०७.१२.२०१७, 
दि.१५.१२.२०१७, 
दि.०७.०३.२०१८ 
दि.१२.०३.२०१८ व 
दि.३१.०५.२०१८ अन्वये 
दिलेली पदस्थापना 
२० । डा राहुल कन्नमवार प्राआ के चौगान जि चंद्रपुर संशोधन नि प्रशिक्षण केंद्र 
नागपूर 
२१ | डो कंचन रहांगडाले प्रा आ के मुलचेरा (सुंदरनगर) | प्राआ के इंदोरा जि गोंदीया 
जि गडचिरोली 
२२ | डा प्रमोद रमेश चौधरी ग्रा रु सुरगणा जिल्हाधिकारी यांनी केलेली 
बदली रद्द करुन जि रु नाशिक 
येथे 
२३ | डा शिवाजी बाबुराव भिसे प्राआ के तोडगाव जिवाशिम | उ.जि.रु.गंगापुर,जि. औरंगाबाद 
२४ | डॉ मनिष बी अग्रवाल ग्रारू पाथरी जिपरभणी जिरु बुलढाणा 
२५ | डापी एस पाखरे प्राआ के मिठबाव जिसिधुदुर्ग | प्रा आ के नृसिहवाडी ता शिरोळ 
जि कोल्हापूर 
२६ | डॉ लक्ष्मीकांत पंढरीनाथ राऊत प्रा आके परुळे ता वेंगुर्ला जि प्रा आ कें कानुरपठार ता पारनेर 
सिधुदुर्ग जि अहमदनगर 
२७ । डा दत्तात्रय जगन्नाथराव | प्रा आ के पोहरादेवी ता मानोरा | प्राआ के पाटोदा जि बीड 
पारगावकर जि वाशिम 
२८ | डा मिलींद मनोहर कदम Wal के उंबर्ड ता वैभववाडी जि | प्रा आ के ठिपपुर्ली जि कोल्हापूर 
सिधुदुर्ग 
२९ | डा प्रमोद पोतदार a रूग्णालय अकोला जि | ft al रुग्णालय अमरावती 
अकोला 
३० | डा मालती खाडे ग्रा रु पारशिवनी जि नागपूर डागा स्त्री रुग्णालय जि नागपूर 
३१ | डॉ प्रताप ज घोडके उ जिरुअमरावती ट्रामा केअर युनिट मंठा जि 
जालना 
३२ | डा दिपक वसंतराव साळुंखे प्राआ के सावर्डे जिरत्नागिरी ।जिरुसातारा 


पृष्ठ८पैकी४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव शासन आदेश दि. सुधारीत पदस्थापना 
१०.१०.२०१७,दि.०७.१२.२०१७, 
दि.१५.१२.२०१७, 
दि.०७.०३.२०१८ 
दि.१२.०३.२०१८ व 
दि.३१.०५.२०१८ अन्वये 
दिलेली पदस्थापना 
३३ | डा लेखा परसराम बडोदेकर प्राआ के तितूर जि नागपूर प्रा आ कें सालई गोधनी जि 
नागपूर 
३४ | ST अंजली पवार प्राआ के पडघा भिवंडी जि ठाणे | ऑर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृह 
मुंबई 
३५ | डांचारुलता चे पवार प्राआ के नगाव जि धुळे जिल्हाधिकारी यांनी केलेली 
बदली रद्द करुन जिल्हा क्षयरोग 
केंद्र नंदूरबार येथे 
३६ | डा शेख कलीम मुस्तफा उ जिरु कळवण जिनाशिक । स्त्री रु परभणी 
३७ | डा दिलीप सुपे पोलीस मुख्यालय आवार मुंबई | सहायक संचालक आ से (कु) 
पालघर 
३८ | डा गजानन महादेव Yd पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग | ग्रा रु पारशिवनी जि नागपूर 
केंद्र न॑ १ नागपूर 
३९ । डा वसंत दत्ता पवार उजिरुशेलुजिपरभणी स्री रु नांदेड 
Yo | डा प्रिती पराडकर उजि रु हिंगणघाट डागा रुग्णालय नागपूर 
(दि.१०.१०.२०१७ चे आदेश 
कायम करण्यात येत आहे) 
४१ | डा विलास रामकृष्ण रहांगडाळे ।प्राआ के आंधळगांव ता मोहाडी | प्रा आ के देवंडी ता तुमसर जि 
जि भंडारा भंडारा 
४२ | डा सचिन बाळासाहेब डफळ जि रु जळगांव उ जिरु कर्जत जि अहमदनगर 
४३ | डा राजेदकुमार भा मोहिते प्रा आ के महाळुंगे पडवळ जि | प्रा आ के शोलपिंपळगांव जि पुणे 
पुणे 
४४ | डा तृप्ती खे भगत सारु वाशिम उजिरुतिरोडा जि गोदिया 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव शासन आदेश दि. सुधारीत पदस्थापना 
१०.१०.२०१७,दि.०७.१२.२०१७, 
दि.१५.१२.२०१७, 
दि.०७.०३.२०१८ 
दि.१२.०३.२०१८ व 
दि.३१.०५.२०१८ अन्वये 
दिलेली पदस्थापना 

४५ | डा ममता राघवेंद्र चिचोळीकर ।ग्रा रु किल्लारी ता औसा जि |उजिरुउदगीरजि लातूर 
लातूर 

४६ | डा रोशनी राऊत उ जि रुरामटेकजिनागपूर स्त्री रु गडचिरोली 

४७ | डा सतिष गडदे सा रु इचलकरंजी जि कोल्हापूर | उ जि रु कवठेमहांकाळ जि 

सांगली 
४८ | डा मोना अफ्रोन गफार जि रुवाशिम जि रु परभणी 
४९ | डा शोखर रंगराव कोगनुळकर ।ग्रारुवाईजिसातारा ग्रा रु उंडाळे ता कराड जि 
सातारा 

yo | डा शुभदा भानुदास निकुंभ प्रा आ कें वडनेरभैरव जि | संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 
नाशिक 

५१ | डा उमाकांत गायकवाड प्राआ के सावरगावजिनांदेड ।उजिरुमुखेडजिनांदेड 

५२ | ST अमोल श्रीराम गवई प्रा आ के वडनेर ता कन्नड जि | प्राआ के ढोणगांव जि बुलढाणा 
औरंगाबाद 

५३ । ST शंकर रतन भारती उऊ जि रु तुळजापूर जि ग्रारुकिल्लारीजिलातूर 
उस्मानाबाद 

५४ |डॉ.गणेश वसंतराव कोकडवार  । ग्रामीण रुग्णालय, सासवड, | उरो रुग्णालय,औंध,जि.पुणे 
जि.पुणे 

५५ डा.सुनिल मारोतराव मोरे स्री रुग्णालय,जालना ट्रामा केअर युनिट, परभणी 

१) या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार 


करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना कार्यमुक्त 


केल्यानंतर त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


पृष्ठ८पैकी६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


र) 


बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे 
तंतोतंत पालन करावे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक, जिल्हा 
शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना व्यक्तीश: जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर 
असलेल्या तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
बदली दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन 
घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांबाबत आवश्‍यक तो प्रस्ताव रितसर पध्दतीने संचाळक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत 
विहीत पध्दतीने सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, 
अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता आहे. 
त्यासंदर्भात दि.१२.०३.२०१८ चे शासन पत्र क्र. नामनि-२०१७/प्र.क.५३८(भाग-२)/सेवा-३ मधील 
निदेशानुसार संबंधित उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्‍त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, 
अशा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने 
त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन 
देण्यात येत आहे. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार 
नाहीत त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होतील. सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
आठवड्याच्या आत संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित पर्यवेक्षकीय 
अधिकारी तथा उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिमंडळ) यांची राहील. 

दिर्घकाळ अनिधिकृतपणे गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी ज्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे, त्यांना रुजू करुन घ्यावे व दिर्घकाळ अनधिकृत 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द म. ना. से. (शिस्त व अपिल), नियम १९७९ नुसार 
तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत त्यांचे 
प्रकरणपरत्वे स्वतंत्र आदेडा निर्गमित करण्यात येतील. 

९) सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१७२५५७६२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Labour 


e ee 
Va i S h a M (1 Nn a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981 


b5122e87c8346c4cc7468f821, 


Bh ae an ane 

a r O S e Munjaji Bharose a 

Date: 2018.10.11 13:11:02 +05'30' 
(व.मुंभरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 

प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
३) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 


) 

) 

) 

) उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 
) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
) 

) 

) 

) 


सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


(2 


पृष्ठ८पैकी८ 


